माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या 
"मुख्यालयाचे बळकटीकरण व विभागीय/जिल्हा 
माहिती कार्यालय इमारत बांधकामासाठी” या 
योजनेकरिता नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०१७/प्र.क्र.११८/कार्या-३४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- २८ सप्टेंबर, २०२२ 


वाचा - 
१. संचालक (माहिती)(प्रशासन) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.प्रविस्था-९(२०१९)/बळकटीकरण/का-१/८२३ दि.२८.०३.२०१९ 
२. शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक मावज-२०१७/प्र.क्र.११८/का-३४,दि. २४ 
फेब्रुवारी, २०२२ 
३. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, प्रधान महाळेखाकार कार्यालय (लेखा व हकदारी)-१, महाराष्ट्र यांचे 
पत्र क्र.सं.ख.वि./चा -१/साप्रवि/युओआर-५५/२०२२-२३/३३७ दि. २४.०८.२०२२ 


प्रस्तावना - 


माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या मुख्यालयाचे बळकटीकरण यामध्ये प्रसिध्दीबाबतची 
अद्ययावत यंत्रणा उभी करणे. आस्थापनाचे बळकटीकरण, पायाभूत सुविधांची निर्मिती इत्यादी तसेच 
महांसचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या विभागीय व जिल्हा माहिती कार्याकयाकडून विविध प्रसिध्दी 
यंत्रणद्वारे शासकीय प्रसिध्दीची जबाबदारी पार पाडली जात असून बहुतांश माहिती कार्यालये 
भाड्याच्या जागेत असून अप्रत्यक्षपणे यांचा परिणाम कार्यालयीन कामकाजावर होतो. त्यामुळे अझ्ञा सर्व 
अधिनस्त माहिती कार्यालयांसाठी स्वतःची जागा मिळवून शासकीय इमारती व माहिती भवन बांधकाम 
करण्यासाठी नवीन योजना कार्यान्वीत करण्याच्या प्रस्तावास दि. ९ फेब्रुवारी, २०२२ च्या मंत्रिमंडळाच्या 
बैठकीत मान्यता प्राप्त झाळी असून सदर योजनेला उक्त संदर्भ क्र.२ मध्ये नमूद केलेल्या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या मुख्यालयाचे बळकटीकरण व विभागीय /जिल्हा 
माहिती कार्यालय/माहिती भवन इमारत बांधकाम ही नवीन योजना सुरु करण्याचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.१ 
मध्ये नमूद केलेल्या पत्रान्वये शासनास प्राप्त झाला होता. त्यानुषंगाने नियोजन विभाग, वित्त विभाग 
तसेच संदर्भ क्र. ३ येथील पत्रान्वये प्रधान महाळेखाकार कार्यालय (लेखा व हकदारी ) -१, महाराष्ट्र 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०१७/प्र.क्र.११८/कार्या-३४ 


यांनी या संदर्भात नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुषंगाने माहिती व जनसंपर्क 
महासंचालनालयाच्या “मुख्यालयाचे बळकटीकरण व विभागीय/जिल्हा माहिती कार्यालय, इमारत 
बांधकामासाठी नवीन लेखाशिर्ष उघण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या आखत्यारितील माहिती व जनसंपर्क कार्यालयाच्या मुख्यालयाचे 
बळकटीकरण व विभागीय/जिल्हा माहिती कार्यालय इमारत बांधण्यासाठी खालीलप्रमाणे नवीन 


लेखाशिर्ष उघडण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 


मराठी English 
विभागाचे सामान्य प्रशासन विभाग GENERAL ADMINSTATION 
नाव DEPARTMENT 

नाव 

मागणी क्र. मागणी क्रमांक ए-०९ Demand No. A-09 

PAS | ४०५९,सार्वजनिक बांधकामावरील  । 4059, Capital Outlay On 

Bry भांडवली खर्च Public Works 

उपमुख्य ०१, कार्यालयीन इमारती 01, Office Building 

लेखाशिर्ष 

गोणशिष ०५१, बांधकामे 051 Construction 

गटशिर्ष (00) (00) 

उपगटशिर्ष | (००)(०४) माहिती व जनसंपर्क (00)(04) Strengthening of Headquarter 
महासंचालनालयाच्या मुख्यालयाचे of Director General Information and 
Bar aan आणि ean Public Relations and Construction of 
बळकटीकरण आणि विभागीय/ Divisional/District Information Office 
जिल्हा buildings (Scheme) 
माहिती कार्यालयाच्या इमारतींचे 
बांधकाम (योजनांतर्गत) 

संगणक ४०५९ ३१८१ 40593181 

संकेतांक 

उद्दिष्ट ०५१ बांधकाम 051 Construction 


सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.२४८/१४४३, दि.२०.६.२०२२ 
व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.४८८/व्यय-४,दि.१२.९.२०२२ तसेच प्रधान महालेखाकर 
कार्यालय ( लेखा व हकदारी)-१, महाराष्ट्र यांचे पत्र क्र.सं.ख.वि./चा-१/सामान्य प्रशासन 
विभाग/युओआर-५५/२०२२-२३ दि.२४.०८.२०२२ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०१७/प्र.क्र.११८/कार्या-३४ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. २०२२०९२८१६०३४५४४०७ असा आहे. सदर 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
AVINDRA ee 
BHIKAJI MORYE 222" 
(अ. भि. AR) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


7821428/0503६8 
-AVINDRA BHIKAJ! MORYE 
'30' 


प्रत, 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन,मलबार हिल, मुंबई 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
3) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
४) विरोधी पक्षनेते विधानपरिषद /विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
५) प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी) -१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर 
) 
) 
) 
) 


६) अपर मुख्य सचिव, माहिती जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
७) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई-३२ 
८) अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
९) सचिव, (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१०) महासंचालक,माहिती जनसंपर्क महासंचाळनालय, मंत्राळय,मुंबई yoo ०३२ 
११) संचालक (माहिती) (प्रशासन),माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
१२)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१३) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


१४ उपसंचालक, (लेखा),माहिती जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
१५) लेखाधिकारी,माहिती जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई -३२. 

१६) कक्ष अधिकारी, कार्यासन-१४४३, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१७)कक्ष अधिकारी, व्यय-४ व विनियम, वित्त विभाग, मंत्रालय मुंबई-३२. 

१८) कक्ष अधिकारी, कार्यासन-२५ व २६, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
१९) निवड नस्ती/कार्या-३४, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


